स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क या 
पदावर सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 
नामनिर्देशानाने तात्पुरती नियुक्‍ती देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (७/सेवा-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ मार्च, २०२४. 


संदर्भ : १. मुख्य अभियंता,सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई यांचे क्र.मुअ(मु//वि.अ./९९२,दि.२६.०२.२०२४ 
रोजीचे पत्र. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्रमांक :एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, 
दि.२१.०६.२०२१. 


शासन आदेशा :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (वेतनस्तर एस-८ रुपये २५,५००- 
८१,१००/- या वेतनश्रेणीत) या संवर्गात नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती करण्यासाठी या विभागाच्या दि.१३.११.२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या 
अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर निवड समितीमार्फत 
दि.१०.१०.२०२३ रोजी जाहीरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने गुणनवत्तेनुसार 
पात्र ठरलेल्या १३७८ उमेदवारांची यादी गुणवत्ता क्रमांकानुसार www.mahapwd.com या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द केळी असून या उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.१ येथील दिनांक २६.०२.२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये शासनास शिफारस केली आहे. याअनुषंगाने सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या 
उमेदवारांना स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदावर ते रुजू होतील त्या दिनांकापासून (वेतनस्तर एस-८ 
रुपये २५,५००-८१,१००/- या वेतनश्रेणीत) तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांनी नियुक्‍ती आदेडा प्राप्त झाल्यानंतर मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्याकडे हे आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष संपर्क साधावा व सेवेत रुजू व्हावे. अन्यथा, एक महिन्यानंतर सदर नियुक्तीचे आदेशा 
आपोआप रद्द होतील. सदर उमेदवारांना देण्यात आलेल्या पदस्थापनेत कोणताही बदल होणार नाही. 
३. सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना रुजू करुन घेऊन त्यांचे नियुक्‍्तीबाबतचे आदेशा संबंधित 
मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी एक आठवडयाच्या आंत निर्गमित करावेत. 
सदर उमेदवारांना सविस्तर पदस्थापना देतांना संबंधित उमेदवार ज्या जिल्ह्यातील रहिवासी आहे त्याच 
जिल्ह्यात अन्यथा नजिकच्या जिल्ह्यात त्या उमेदवारास पदस्थापना देण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात 


यावी.तसेच, पदस्थापना देतांना संबंधित प्रादेशिक विभागाच्या क्षेत्रात येणा-या राष्ट्रीय महामार्ग विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (७)/सेवा-३ 


कार्यालयांमधील रिक्‍त पदे आवश्‍यकतेनुसार भरली जातील याची दक्षता मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकणभवन, नवी मुंबई यांचेशी सल्लामसलत करुन घ्यावी. 


2. 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने 


सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांची करण्यात आलेली नियुक्ती ही, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदाच्या सेवाभरती नियमातील तरतुदीनुसार भरतीसाठी उपलब्ध 


असलेल्या रिक्‍त पदावर, खालील विहित अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे:- 


१) 


३) 


४) 


एखाद्या उमेदवारास विहित कालावधीत अपरिहार्य, उचित कारणास्तव रुजू होण्यासाठी मुदतवाढ हवी 
असल्यास त्या उमेदवारांनी सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत 
अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना मुदतवाढीसाठी अर्ज सादर 
करावा. तदनंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. उचित कारणास्तव विहित 
कालावधीत मुदतवाढीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांना मुदतवाढ देण्याचा /नाकारण्याचा अंतिम निर्णय 
शासनाचा राहील. 

जे उमेदवार या झासन निर्णय निर्गमित झालेल्या तारखेपासून एक महिन्याच्या मुदतीच्या आत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणार नाहीत अथवा त्यांचेकडून यासंबंधात काही सूचना प्राप्त झाली नाही 
तर ही नियुक्ती त्यांना स्वीकृत नाही असे समजून उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश आपोआप रद्द होतील. 
तसेच या बाबतचा अहवाल मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग /संबंधित अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां. मंडळ , सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी शासनाला दिनांक ०८.०४.२०२४ पर्यंत 
सादर करावा. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/संबंधित अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी जाहीरातीत नमूद केल्यानुसार वयोमर्यादेची तसेच 
शैक्षणिक व अन्य अटींची पुर्तता करणारी मूळ कागदपत्रे (वय, अधिवास, शैक्षणिक पात्रता, महिला 
आरक्षणानुसार विहीत केलेले प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, माजी सैनिक 
प्रमाणपत्र, प्रकल्पग्नस्त प्रमाणपत्र,भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र, पदवीधर/पदविकाधारक saris उमेदवार 
प्रमाणपत्र, अनाथ प्रमाणपत्र इ.) तपासावीत. 

सदर उमेदवारांची ज्येष्ठता ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 
अधिसूचना अन्वये विनियमित केलेल्या महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, २०२१ मधील 


तरतुदीनुसार गुणवत्ता क्रमांकानुसार निश्चित करण्यात येईल. त्यामुळे नियुक्तीच्या आदेशानुसार एक 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (७)/सेवा-३ 


4) 


द) 


७) 


८) 


महिन्याच्या आत सेवेत रुजू न होणाऱ्या उमेदवारांना सेवा ज्येष्ठता गमवावी लागेल व त्यांची ज्येष्ठता ते 
ज्या दिनांकास शासन सेवेत रुजू होतील, त्या दिनांकास निश्चित करण्यात येईल. 

मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांची प्रचलित नियमातील तरतूदीनुसार जात 
वैधता प्रमाणपत्राच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. मागासवर्गीय 
उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास व संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती 
करण्यात आलेल्या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक राहील. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांच्या मुळ 
सेवापुस्तकात नोंद घेण्याची कार्यवाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी करावी. 

तसेच, मागास प्रवर्गाच्या राखीव पदावर (अ.जा., अ.ज., PASTS), ASS), भ.ज.(क), AAS), 
वि.मा.प्र., इ.मा.व.) नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केलेले नसल्यास, त्यांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्याच्या आत जात प्रमाणपत्राची वैधता, 
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडून करुन घेणे आवश्‍यक राहील. नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या 
कार्यालयाने संबंधित मागसवर्गीय उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने आवश्‍यक ती 
कागदपत्रे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करावी. विहित मुदतीत जात 
वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित उमेदवारांच्या सेवा प्रचलित नियमानुसार समाप्त करण्याची 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागासप्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित 
असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करु इच्छिणा-या महिलांना त्या-त्या मागास प्रवर्गासांठी इतर 
मागासप्रवर्ग व बहुजन कल्याण विभाग तसेच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहीत करण्यात 
आल्याप्रमाणे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५.०५.२००१ मधील तरतुदीनुसार, मागास 
प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांनी, “महिलांसाठी उन्नत व 
प्रगत व्यक्‍ती गट (क्रिमीलेअर) यामध्ये मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र ” (अलिकडचे/ नवीनतम मूळ 
नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र) ची सांक्षाकित प्रत तपासणीसाठी आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे 
यांचेकडे पाठविणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता 
निवड झालेल्या महिला उमेदवारांचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र दोन प्रतीत शासनास पाठविण्याची 
कार्यवाही या आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मुख्य अभियंता/ संबंधित अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी करावी. मागास प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव पदाकरीता निवड 
झालेल्या महिला उमेदवारांची नियुक्ती सदर तपासणी अहवालाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (७)/सेवा-३ 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांचेकडून प्राप्त अहवालानुसार महिला उमेदवार अपात्र ठरत 
असल्यास त्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

९) उमेदवारांनी हिन्दी व मराठी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा सदर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर यासंबंधी असलेल्या नियमानुसार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे 
आवश्यक आहे. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ प्रचलित नियमाप्रमाणे रोखून ठेवण्यात 
येईल. 

१०)सदर उमेदवारांपैकी खेळाडू प्रवर्गातून निवड झालेल्या उमेदवारांना शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, 
शासन निर्णय, दि.०१.०७.२०१६ मधील तरतुदीनुसार नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर तरतुदींची पूर्तता 
होत नसल्यास संबंधित उमेदवारांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल. 

११)सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९,दि.०७.०८.२००१ 
अन्वये शासन सेवेतील नियुक्‍तीकरीता संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान एक आवश्‍यक अर्हता 
म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण 
२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दि.१९.०३./२००३ अन्वये आवश्‍यक प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेशाच्या 
दिनांकापासून २ वर्षाच्या आत उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. जर त्यांनी विहित मुदतीत प्रमाणपत्र 
उपलब्ध करुन दिले नाही तर उक्त कालावधी संपताच त्यांची सदर पदावरील सेवा कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 

१२) या आदेझान्वये हजर होणा-या उमेदवारांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना (NPS) लागू राहील. तथापि, 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००९/प्र.क्र.3२/सेवा-४, दि.१८/०८/२००९ मधील 
तरतुदीनूसार दि.०१/११/२००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनारह आस्थापनेच्या पदावरील 
नियुक्तीसाठी दि.०१/११/२००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल आणि त्याला 
दि.०१/११/२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नविन पदावर नियुक्‍त करण्यात आले असेल तर SAM प्रकरणी 
शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अंनियो-१००६/८७/सेवा-४, दि.१२/०१/२००७ मधील 0 ते 
(iv) येथे नमूद केलेल्या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू राहील. 

१३) उमेदवारांनी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क पदासाठी विहीत केलेली व्यावसायिक परीक्षा 


विहित कालावधीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (७/सेवा-३ 

१४) उमेदवारांनी व्यावसायिक परीक्षा विहित कालावधीमध्ये उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहाय्यकांनी कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास तसेच, त्याचे काम किंवा वर्तणूक 
अयोग्य अथवा अनुरुप असमाधानकारक आढळल्यास, तो सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 

१५) सदर उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत असणा-या उमेदवारांची सरळसेवेने शासनाच्या दुस-या 
पदावर नियुक्‍ती झाली असल्यास अशा उमेदवारांची स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक या पदावरील 
वेतननिश्चिती ही शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: वेतन-१२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक 
२३.०३.१९९४ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 

१६) तसेच सदर उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत नसणा-या उमेदवारांची सरळसेवेने शासनाच्या सेवेत 
नियुक्‍ती झाली असल्यास sea उमेदवारांची स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क या पदावरील 
वेतन निश्चिती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 

१७) सदर नियुक्‍ती, उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्राच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहील. 
उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे तसेच सांक्षाकन नमुन्यात नमूद केलेली माहिती, नियुक्‍तीनंतर 
खोटी अथवा बनावट आढळल्यास, सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात येईल. 

१८)उमेदवारांनी साक्षांकन नमुन्यात सादर केलेली माहिती नियुक्‍ती देण्यात आल्यानंतर असत्य असल्याचे 
आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्‍ती आदेश रद्दबादल करुन भारतीय दंडसंहितेनुसार फौजदारी कारवाई 
करुन सदर उमेदवारांना शासन सेवेत कायमस्वरुपी अपात्र ठरविण्यात येईल. 

१९) उमेदवारांच्या सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

२०) आव्यकता भासल्यास उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर किंवा भारताच्या संरक्षणाशी 
निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा कालावधी धरुन चार वर्षापेक्षा 
कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरवेल त्या शर्तीवर सेवा करावी लागेल. परंतु, 

(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही 
किंवा, 
(ब)सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही. 

29) उमेदवार सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असल्यास, त्याला शासन परिपत्रक 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/ ९२/८, दिनांक ०२/१२/१९९७ 


मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस किंवा एक महिन्याचे मूळ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (७)/सेवा-३ 


वेतन देणे आवश्यक राहील. मात्र, RRA, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या 
उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यासाठी वरीलप्रमाणे नोटीस देण्याचे बंधन शासनावर असणार नाही. 

२२) सोबतच्या परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक 23/08/2099 मधील 
परिच्छेद सहा येथील तरतुदीनुसार दिर्घ कालावधीचे व विदेशी प्रशिक्षणापूर्वी प्रशिक्षणार्थीला सक्षम 
प्राधिकाऱ्याबरोबर बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल व त्याप्रमाणे नंतर प्रशिक्षणार्थी नोकरी सोडत असेल तर 
प्रशिक्षणावर खर्च झालेळी रक्‍कम सदर प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करून संबंधित प्राधिकाऱ्याला 
शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर शासन निश्चित करेल. 

२३) उपरोक्त वसूली केल्याशिवाय प्रशिक्षणार्थींचा राजीनामा क्षेत्रिय स्तरावरुन स्विकारण्यात येऊ नये. 
त्यानुसार प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नाशिक येथे रूजू 
होण्यापूर्वी मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक यांच्याकडे व संबंधित 
नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांकडे विहित बंधपत्र भरून सादर करणे बंधनकारक राहील. 

२४) प्रशिक्षणादरम्यान सर्व प्रशिक्षणार्थीकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द 
शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 

२५) सर्व उमेदवारांचे वैद्यकीय तपासणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून त्यांची नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवार यांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर त्यांनी 
वैद्यकीय अहवाल त्यांना नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या कार्यालयास सादर करावा. 

२६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक चारित्र्य-२११७/ प्र.क्र.४८३/ २०१७/१६-अ, दिनांक 
२८/०८/२०१७ अन्वये सर्व उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून 
करण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांची त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर 
त्या कार्यालयामार्फत त्यांची चारित्र्य पडताळणी करण्यात येईल. 

२७)तसेच, जे उमेदवार यापूर्वी अन्य विभागात अथवा या विभागात शासकीय सेवेत कार्यरत होते 
त्यांच्याबाबतीत ते ज्या विभागात/कार्यालयात कार्यरत होते त्या विभागाकडून/कार्यालयाकडून त्यांच्या 
विरूध्द कोणती विभागीय चौकशी सुरू होती किंवा प्रस्तावित आहे. याबाबतची माहिती प्राप्त करून 
घेण्याच्या अधिन राहून त्यांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. जर एखाद्या उमेदवारांविरूध्द त्यांनी 
यापूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागात/कार्यालयात विभागीय चौकशी सुरू असल्यास सदर 
नियुक्‍तीनंतरही सदर चौकडी सुरू राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेश क्रमांकः पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१ (७)/सेवा-३ 


२८)उमेदवार ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिवसापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिण्यात 
यावेत व बदली झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवून विभाग प्रमुखांनी अथवा मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी याबाबत शासनास कळवावे. 

२९) सदर उमेदवार सध्या केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असतील तर 
संबंधीत नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना नेमणूकीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या दृष्टीने सदर सेवेतून 
कार्यमुक्त झाल्याचे अथवा तसे लेखी पत्र सादर केल्याशिवाय त्यांना रूजू करून घेता येणार नाही. तसेच 
सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती ही त्यांचे केंद्र/ राज्य शासनाच्या सेवेत अथवा निमशासकीय सेवेतील ना- 
चौकशी प्रमाणपत्र त्यांच्या संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त होण्याच्या अधीन राहील. 

५. नियुक्ती देण्यात येत असलेल्या या उमेदवारांनी नियुक्‍तीच्या/पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न होता 
विशिष्ट ठिकाणी पदस्थापना /नियुक्‍ती मिळविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधी/ खाजगी व्यक्‍ती किंवा संघटना 
यांचे मार्फत दडपण/दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित उमेदवारांविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त 
व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल. 


Gs सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०६१३००५६२६१८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DINESH JAIPRAKASH BARHATE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DINESH JAIPRAKASH cenit 


2.5.4.20=d2b949400dcd69ca2cd572e2ab1676bbc50eab4961 e4bf4b 
8a6fc3d8b24271 1e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BARHATE पयाय 
(दि.ज. Fee) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित उमेदवार (ई-मेलद्वारे) यांनी मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 
यांचे कार्यालयात हजर होण्याकरीता संपर्क साधावा. 


) महालेखापाल 9/2, लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर , 

) मा. मंत्री (सां.बा.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

) अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

) सचिव (बांधकामे/रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 

) सर्व संबंधित अधीक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळे 

) सह सचिव (सेवा/संनि),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) कार्यासन अधिकारी [आस्थापना-१/आस्थापना-३/सेवा-२],सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती, सेवा-३ 

पृष्ठ ७ पैकी ७ 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट-क (अराजपत्रित) 


शासन आदेश क्र.पदभ-२०२४/प्र.क्र.८१९ (७)/सेवा-३, दि.०७.०३.२०२४ सोबतचे परिशिष्ट-अ 


वि गुणवत्ता कनी नाव इंग्रजीतून | करत नाव मराठं Lo] 7a वि | a पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिक 
क्रमांक विभाग 
g RB MAYUR RAHUL YADAV मयूर राहुल यादव अ.जा. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
2 28 | AYUSHI PRASHANT KADAM आयुषी प्रशांत कदम खुला | खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
३ VAIBHAV RAMDAS GOPALE वैभव रामदास गोपाळे इ.मा.व. खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, Satu. fen, मुंब 
¥ BR VISHAL DILIP MALI विशाल दिलीप माळ खुला खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
4 ७३. [AINKYARAGHUNATHJADHAV| अजिंक्य रघुनाथ जाधव खुला खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.ब्रिभाग, मुंब 
| ६ ९८ SARITA LAXMAN PAWAR सरिता लक्ष्मण पवार खुला खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.बिभाग, मुंबई 
i 
‘9 RY RAHUL BHAGCHAND राहुल भागचंद शिपकुळे भ.ज.(क) | खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, मुंब 
SHIPKULE 
é Rey ONKAR RAJESH KHARAT ओंकार राजेश खरात भ.ज.(क) खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, anata fart, Fe 
8 १९ड | JAYESH ANANT BAVDANE जयेश अनंत बाबदाणे भ.ज.(क) खुला-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, Fa 
Ro २१५. |. ASHISH VITTHAL DARADE आशिष विठ्ठल दराडे भ.ज.(ड) खुला-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, मुंब 
अंशकालीन 
११ | ३५८ MAYURI DILIP TUKRUL मयुरी दिलीप तुकरुल आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
१२ | ४६१ | NITINDAGADULANGOTE नितीन दगडू लंगोटे वि.मा.प्र. वि.मा.प्र.-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, qa 
१३ | ४६२ GAURI RAJARAM SATHE राजाराम साठे आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
oe ata खांडेकर T अभियंता. = cm 
ay ¥%&3 [ARVIND LAXMAN KHANDEKAR अरबिंद लक्ष्मण खांडेकर भ.ज.(क) भ.ज.(क)-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
१५ | ४६५८ PRADIP BALVANT PATIL प्रदिप बळवंत पाटील AAG. आ.दु घ.- सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
अंशकालीन 
१६ | wee | DEEPAKGURAPPAPATL | पक गुरप्पा पाटील आ.दुघ. आ.दु घ.- सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
अंशकालीन 
r अभियंता ह = 
१७ ४६९ ROHAN SUNIL MORE रोहन सुनील मोरे अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
Re ड७१ AKANKSHA GANGARAM आकांक्षा गंगाराम सगत अ.जा. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
SAGAT 
१९ ४७३ KSHITIA VAY KAWADE क्षतोजा विजय aS अ.जा. खुला-महिला मुख्य अभियंता, ear ofa, मुंब 
२० | vex NEHA ARUN PATEKAR नेहा अरुण पाटेकर अ.ज. खुला-महिला मुख्य अभियता, सा.बा.प्रा.त्रिभाग, मुंब 
२१ | ४७५ AJIT SANJAY TIK अजित संजय टिक आ.दुघ. आ.दु घ.- सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्िभाग, मुंब 
अंशकालीन 
ररे | ४७६ |. HARSHVARDHAN ARUN हर्षवर्धन अरुण पबार आ.दुघ. आ.दुघ.- सर्वसाधारण against. मुख्य अभियता, सा.बा.प्रा.विभाग, मुंब 
PAWAR अंशकालीन 
२३ | ४७७ | KHANDU SHIVAJI MAVALKAR खंडू शिवाजी मावळकर आ.दुघ. आ.दु.घ.- सर्बसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब् 
अंशकालीन 


Page 1 of 3 


Yo | ५२२ AMOL SUBRAO SATHE अमोल सुबराव साठे अ.जा. 


शि गुणवत्ता = ; ill a प्रव शिंका प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
२४ | ४७८ | RUTUJAYALLAPPA PATIL रुतुजा यल्लप्पा पाटील HLS, खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, मुंब 
24 | ४८० | RAJANGORAKHNATHKATARE| राजन गोरखनाथ कटारे भ.ज.(क) भ.ज.(क)-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, मुंब 
२६ | weg | VAYKUMAR VILAS PATIL विजयकुमार विलास पाटील a ARE. आ.दु घ.- सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
अंशकालीन 
२७ | ४९० | SUDHIR TUKARAM DHAGE सुधीर तुकाराम ढगे आ.दुघ. आ.दु घ.- सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
अंशकालीन 
रंजीत +— ~ oy मुंबई 
२८ | wee RANIJEET KISAN SUL रंजीत किसन सुल भ.ज.(क) भ.ज.(क)-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
२९ ४९३ AKSHAY KUNDALIK अक्षय कुंडलिक बाघमोडे भ.ज.(क) भ.ज.(क)-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, मुंब 
WAGHMODE 
——_—_————+ = 7 
३० ४९७ ROHIT SANJAY TARLEKAR रोहित संजय तारळेकर बि.मा.प्र. बि.मा.प्र.-सर्वसाधार० मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
- ह आलिकासुमोलशिद र रज + 
FY yor BALIKA SUNIL SHIND: बालिका सुनील शिंदे आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, 
3 ५०२ ROHIT SATYAWAN LUBAL रोहित सत्यवान लुबल भ.ज.(क) भ.ज.(क)-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
अंशकालीन 
३३ | doc ROHINI RAMCHANDRA 1 रामचंद्र शिंदे आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
SHINDE 
a ५९२ | SHRADDHA LAXMISHANKAR श्रद्धा लक्ष्मीशंकर दुबे खुला खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
008६ 
34 | ५१३. | ३4१७. १5 RASIK GAUTAM | राहुल आलियास रसिक गौतम अ.जा. ] अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, मुंब 
SHIVASHARAN शिबशरण 
३६ | ५९६. शर७5॥॥॥ २०६२ SALOKHE] वृषाली राजेंद्र साळोखे खुला खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राबिभाग, मुंबई 
ae | ५७ RAJARAM DATTU PATIL राजाराम दत्तू प इ.मा.व. खुला-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
= अभियंता. < 
3 URE RAHUL MAHENDRA राहुल महेंद्र चंदनशिवे अ.जा. अ.जा.-सर्वसांधारण मुख्य , सा.बा.प्रा. 
CHANDANSHIVE 
३९ ५२० ४१६१ BALU SHILVANT बिजय बाळू शिलवंत अ.जा. 


अ.जा.-सर्वसाधारण 


भ.ज.(क)-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 


, सा.बा.प्रा.ब्रिभाग, मु 


ड्६ 


डफ 


GRR 


433 


RUSHIKESH PRADIP TARALKAR 


DEEPTI DATTATRAY 
BORAWAKE 


रुषिकेश प्रदिप तारळकर 


दीप्ती दत्तात्रय बोरावके इ.मा.व. 


डर ५२३ PRASHANT ViLASRAO प्रशांत विलासराव देवकाते भ.ज.(क) 
DEOKATE अंशकालीन 
| - 

¥2 URE AMOL TANAJI WAGH अमोल तानाजी वाघ भ.ज.(क)- against. 
अंशकालीन 

3 | ५२७ | AMRUTAJAGANNATH PATIL अमृता जगन्नाथ पाटील FLEE. खुला-महिला 

ने 

4% ५२९ | AJAY DNYANESHWAR PALVE अजय ज्ञानेश्‍वर पालवे भ.ज.(क) भ.ज.(क)-सर्वसाधारण against. 
अंशकालीन 

Sy GRR PRATIK SUMANT BHALE 


खुला-महिला 


| 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, मुं 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुं 


Page 2 of 3 


शि गुणवत्ता — नाव इंग्रजीतू — नाव मराठ ae प्रव = पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
xe | ५३७ ONKAR DIPAK SARNAIK ओंकार दिपक सरनाईक अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, wat wr ferry, मुंबई 
४९ | ८३९ [POOJASANIAYSURYAWANSHI| पूजा संजय सुर्यवंशी आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
५० | &¥e [DNYANESHWAR! UTTAM BHAT शबरी उत्तम भट खुला खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई ण 
५१ | ave AVINASH FULCHAND अविनाश फुलचंद बाघमारे अ.जा. अ.जा.-सरबेसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
WAGHMARE 
दर | ५४५ | NILESH NANASO GAIKWAD निलेश नानासो गायकवाड अ.जा. अ.जा.-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
43 | प४६ | SUSHANT SHANKAR KOLI सुशांत शंकर कोळी वि.मा.प्र. वि.मा.प्र.-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, मुंबई 
ux | 4x | SUPRIYASHRIMANT MANE | सुप्रिया श्रोमंत माने आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
ua | Ugg PRIYANKA NAVANATH प्रियांका ASAT परहाड आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
PARHAD 
८५६ | ५५२ | PRIYANKA ROHIT MOHITE प्रियांका रोहित मोहिते आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
५७ | 44x | SAMARJITRAMCHANDRA समरजित रामचंद्र भगत अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, मुंबई 
BHAGAT अंशकालीन 
ष्ट OMKAR RAMESH PATIL औंकार रमेश पाटील खुला-भुकंपग्रस्त मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, मु 
«५९ |. प५६ | VISHAKHA POPAT MORE विशाखा पोपट मोरे आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
दळ rr RAHUL BHAGAVAN BHO! राहुल भगवान भोई भ.ज.(ब) | भ.ज.(ब)-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
ge GRR MAYURI CHANDRAKANT मयुरी चंद्रकांत घाडगे आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, मुंबई 
GHADGE 
GR GRR SANKET MACHHINDRA संकेत मच्छिंद्र वाघमारे अ.जा. अ.जा.-सर्बसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्रिभाग, मुंब 
WAGHMARE अंशकालीन 
— अभियंता a q 
६३ | ८६३ | PRAJAKTACHANDRAKANT प्राजक्ता चंद्रकांत घाडगे FRE. खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
GHADGE 
+ ae ainda साजा मुंबई 
ax |. 4x |. VAIBHAV DHANAIJI SHINDE बैभब धनाजी शिंदे अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण against. मुख्य , सा.बां.प्रा.बिभाग, मुंबई 
अंशकालीन 
६५ | ५६७ | NAMRATA RAJENDRA GURAV नम्रता राजेद्र गुरब शिका खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, मुंब 
६६ | ५६९ NEHA (६51६४ MAGDUM नेहा केशव मगदूम इ.मा.ब. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्रिभाग, मुंब् 
६७ | ८५७० | SHANTANU MILIND DINGANE शंतनू मिलिंद डिंगाणे fa ory. बि.मा.प्र.-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
अंशकालीन 
Bef ५७५ SNEHAL RAMCHANDRA स्नेहल रामचंद्र वनगे भ.ज.(क) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
VANAGE 
६९ | ५७६ | SANJANA JAYARAJ PAWAR संजना जयराज पवार आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, Fe 
प... afar र Tat 
७० | ५७७ | JYOTSNA DHANAII LIHINE ज्योत्स्या धनाजी लिहिणे खुला खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
७१ | ५७९ | AKSHADABALASAHES SABLE | अक्षदा बाळासाहेब साबळे भ.ज.(ड) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 


Page 3 of 9 


शि pial नाव इंग्रजीत — a | प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिक 
क्रमांक बिभाग 
——t स्वेहल ri अभियंता. = 
७२ | ५८९ SNEHAL VASANT PHALKE स्नेहल बसंत फाळके खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा. 
__-| क . 
७२ | ५९७ | PARIMAL BALA SINALKAR परिमल बाळा सिनलकर खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, 
wx | इर ABHINANDAN ANANDA अभिनंदन आनंद कांबळे अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुब् 
KAMBLE अंशकालीन 
७५ | Re POOJA SUDHIR TODKAR पूजा सुधीर तोडकर खुला खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, मुंब 
७६ Ete) AISHWARYA SHANKAR ऐश्‍वर्या शंकर चौधरी वि.मा.प्र. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, मुंब 
CHAUDHARI 
शशिकांत ft अभियंता. 7 o 
७७ | ६१५ POONAM SHASHIKANT पूनम शशिकांत रुपनर भ.ज.(क) खुला-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
RUPANAR 
७८ 1. ६१६ «| VAISHNAVI VIKAS KADAM वैष्णवी विकास कदम खुला खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
७९ ६१९ |PAYALBHAUSAHEBLAWANDE| पायल भाऊसाहेब लवंडे आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, मुंब 
co | ६२० ANKUR BANSHI GHADGE अंकुर बनशी घाडगे अ.जा. अ.जा.-सर्वसाधारण against. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
अंशकालीन 
तवा NAMDEV SHANTARAM नामदेव शांताराम पवार वि.जा.(अ) बि.जा.(अ)-सर्वसाधारण् मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, मुंब 
PAWAR 
ट्र ६२५ PRASHANT TANAII PATIL प्रशांत तानाजी पाटील आ.दुघ. खुला-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
ट$ |. ६३२ | TEJASHRI ARIUN KHARMATE तेजश्री अर्जुन खरमाटे भ.ज.(ड) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, मुंब 
ce | ६३३ VANSHRI DNYANDEO वनश्री ज्ञानदेव भोसले अ.जा. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
BHOSALE 
4 आयता साजा ी 
टप | ६३४ | PRATIKSHA GANESH SUKALE प्रतिक्षा गणेश सुकळे अ.जा. खुला-महिला मुख्य , सा.खां.प्रा.विभाग, मुंब 
| saan —|- Sige साजा : 
८६ | &¥o SNEHA JAYSING YADAV स्नेहा जयसिंग यादव SEE, खुला-महिला मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, मुंब 
८७ | इडॅड | OMKAR SHRIKRISHNA KUSALE ओंकार कुसळे इ.मा.व. खुला-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
टट । इड७ | NAMEERAAJAMUDDIN नामेरा अजमुद्दीन मुल्ला इ.मा.ब. खुला-महिला | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
MULLA 
८९ ६५१ | TANVI DHANAVANT KARALE तन्बी धनवंत कराळे खुला खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, मुंब 
+ अभियंता. 7 a 
९० | ६पर SAINATH RAMRAO DESAI साईनाथ रामराव देसाई आ.दुघ. खुला-मा.सै. मुख्य , सा.बां.प्रा.त्रिभाग, मुंब 
cry REC KETAKI SURESH PARDESHI केतकी सुरेश परदेशी भ.ज.(ब) खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
९२ | Ego SONALI GURULING सोनाली गुरुलिंग चौगुले आ.दुघ. खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.त्रिभाग, मुंब 
CHOUGULE 
रड | 4 | SUMITTANAII PACHUPATE सुमित तानाजी पाचुपते आ.दुघ. खुला-भुकंपप्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, मुंबई | 
२४ | ६८१ BHAVIKASANDIP PATEKAR भाविका संदिप पाटेकर खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
SONAL ASHOK JADHAV Se अशोक जाधव खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रात्रिभाग, मु 


Page 4 of 9 


ny गुणवत्ता — नाव ु शकी प्रव शशी परव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
२६ | ६८४ | MAYURI MAHESH SHINGARE महेश शिंगारे खुला-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, मुंबई 
२७ | इर ROMINIASHRUBA DARADE णी अश्रुबा दराडे Ta) खुला-महिला मुख्य अभिर्यंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
rv BRE YOGITA EKNATH BURUD योगिता एकनाथ बुरुड अ.ज. अ.ज.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
९९ ६९७ | CHARULATA RAMESH PATIL चारुलता रमेश पाटील इ.मा.व. aa | मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, मुंब 
१०० ७०१ SNEHAL HANUMANT स्नेहल हनुमंत धायगुडे भ.ज.(क) भ.ज.(क)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, Ha 
DHAYAGUDE 
१०१ | ७०३ [१११0६8 PRAKASH GHORPADE जयदीप प्रकाश घोरपडे खुला खुला-मा.सै. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, a 
yor | wed VISHAL VITTHAL PATIL विशाल विठ्ठल पाटील आ.दुघ. खुला-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
१०३ | ७०९ | SHITAL SITARAM LENGARE शितल सोतारांम लेंगारे भ.ज.(क) भ.ज.(क)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, मुंब् 
१०४ | ७११ | TUSHAR SARIERAO SHIRKE तुषार सजेराव शिव इ.मा.ब. खुला-भूकंपग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
१०८ | ७१८ SNEHAL SHANKAR PATIL स्नेहल शंकर पाटील आ.दुघ. आ.दु.घ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
१०६ | ७२१९ |. VISHAKHA SHANKARRAO बिशाखा शंकरराव पाटील AZ. आ.दु.घ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
PATIL 
१०७ | ७३१ ४६१०७०१५०६ KIRAVE बिजय दुंदा किरवे RA. अ.ज.-सर्वसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, मुंब 
[लशशिशिशिणि अभियंता. 7 मुंबई 
१०८ | ७३२ DHANASHRI DNYANDEV धनश्री ज्ञानदेव माने भ.ज.(क) भ.ज.(क)-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
MANE 
१०९ | ७३५ ROSHANI ASHOK CHAVAN रोशनी अशोक चव्हाण वि.जा.(अ) वि.जा.(अ)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
Ro | ७२६ MAYURI SANJAY GOSAVI मयुरी संजय गोसाबी भ.ज.(ब) भ.ज.(ब)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, मुंब 
११६ | ७३७ | SHUBHADA SHARAD KANDE शुभदा शरद कांदे आ.दुघ. आ.दुघ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
११२ |. ७३८. 5008 SANTOSH MUMBRE सिद्धेश संतोष मुंबरे आ.दुघ. खुला-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
११३ ७२१९ PRACHI HARIDAS SARGAR प्राची हरिदास सरगर भ.ज.(क) भ्र.ज.(क)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
ay | ७४३ AISHWARYA APPASAHEB ऐश्‍वर्या आप्पासाहेब कणसे आ.दुघ. आ.दु'घ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राव्िभाग, मुंबई 
KANASE 
११५ | ७५५. | RUCHIRA SHIVAJI JADHAV रुचिरा शिवाजी जाधव अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
११६ | KE | ABOLI JAGANNATH MADAKE अबोली जगन्नाथ माडके बि.मा.प्र. वि.मा.प्र-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब् 
११७ | ७५९ | DHANASHRI ANNASO LAVATE धनश्री अण्णासो लवाटे भ.ज.(क) भ.ज.(क)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.त्रिभाग, मुब् 
११८ | ७६९ POOJA PRATAP MORE पूजा प्रताप मोरे आ.दुघ. आ.दु.घ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्रिभाग, मुंब 
११९ | ७९१. |RUSHIKA TUKARAM MARATHE रुशिका तुकाराम मराठे आ.दुघ. आ.दु.,घ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राविभाग, मुंबई 


Page 5 of 9 


शि गुणवत्ता — ; शिळी मूळ = पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक बिभाग 
-------:::-->>> 
१२० | ८०८ PRAJAKTA SHARAD KALE प्राजक्ता शरद काळे आ.दुघ. आ.दुध.-महिला tr मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
170१1 TTT ETEPeTEPSTITeTerveTeweean i अभियंता. ऱ वा 
१२१ | Rx | PALLAVI ASHOK WAGHMARE पल्लबी अशोक वाघमारे अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य , सा.बा.प्रा.बिभाग, मुंब 
१२२ |. ८२३ | PRATIKSHA RAMESH YESADE प्रतीक्षा रमेश येसाडे आ.दुघ. आ.दुघ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्िभाग, मुंब 
१२३ | ८३६ PRANIL VILAS SHINDE प्रणिल विलास शिंदे खुला खुला-खेळाडू मुख्य पता, सा.बां.प्रा.विभाग, मु 
Rew | ८३८ VINOD BALASAHEB बिनोद बाळासाहेब क्षीरसागर आ.दुघ. आ.दु.घ.-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
KSHIRSAGAR 
१२५ | ८४० SHIVANI DEVANAND शिबानी देवानंद मुडशिंगीकर अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य अभियंता, सा.ब्ा.प्रा.विभाग, मुंब 
MUDSHINGIKAR 
१२६ | ८४६ KAJAL ARUN KARADAGE काजल अरुण कराडगे बि.मा.प्र. बि.मा.प्र.-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
१२७ | टपर SANJAY 511४१७ THORAT संजय शिवाजी थोरात आ.दुघ. खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मु 
१२८ | ८५७ | MEGHA SHEKHAR MUNAGAL मेघा शेखर मुनागल अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
१२९ | ८६० BHAGYASHREE BHARAT भाग्यश्री भारत निर्मल भ.ज.(ब) भ.ज.(ब)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
NIRMAL 
१३० | ८६३ PRITAM SUBHASH PATIL प्रीतम सुभाष प AEA. आ.दुध.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
१३१ | ८६४ SHUBHADA SANJAY शुभदा संजय अ.जा.-महिला , सा.बां.प्रा.विभाग, मु 
SURYAWANSH! 
१३२ | ८६६ | AMRUTA DAULATRAO PATIL अमृता दौलतराव प आ.दुघ. आ.दुघ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
१३३ | ८७१ YACHANA SAMPAT यचना संपत बाकचौरे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-महिला मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, 
WAKCHAURE 
१३४ | ८७५ SATYASHRI MANIK PATIL सत्यश्री माणिक प आ.दुघ. आ.दुघ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
१३५ | ८टरे | PRIYANKA POPATGAIKWAD प्रियांका पोपट गायकवाड अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य अभियता, सा.बां.प्रा.व्रिभाग, मुंब 
१३६ | ९०९ PANKAJ THAKSEN WAJE पंकज ठकसेन वाजे अ.ज. अ.ज.-सर्बसाधारण मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, मुंब 
१३७ | र्र VITTHAL MURLIDHAR विठ्ठल मुरलीधर धनवटे खुला खुला-मा.सै. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
DHANWATE 
प अभियंता. 7 cr 
१३८ | ९०५ ANNA SITARAM अण्णा सीताराम महरनवार भ.ज.(क) भ.ज.(क)-प्रकल्पग्रस्त मुख्य , सा.बां.प्रा.व्िभाग, मुंब 
MAHARNAWAR 
१३९ ९०६ | HRUTUJA ANIL KSHIRSAGAR Seen अनिल क्षीरसागर Sara. इ.मा.व.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बरा.प्रा.विभाग, मुंब 
१४० २९०७ SHEETAL ANIL AMBI 'शौतल अनिल अंबौ भ.ज.(ब) भम.ज.(ब)-महिला मुख्य अ , सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
१४१ | ९१९ | SURAJ DATTATRAY SARADE सूरज दत्तात्रय सरडे आ.दुघ. आ.दु घ.-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, मुंबई 
शश्‍डरे | ९१९ | MANDAKINI VISHNU SHELAKE मंदाकिनी बिष्णू शेळके आ.दुघ. आ.दु घ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, मु 
—= 4 = 7 प = 
१४३ । ९२१ ASHWINI VIKAS RATHOD Sat विकास राठोड अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 


Page 6 of 9 


शि गुणवत्ता — नाव इंग्रजी — मराठ मूळ प्रव a | पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिव 
क्रमांक विभाग 
१४४ | ९२६ | POOJA BALKRISHNA JADHAV पूजा बाळकृष्ण जाधव TA भ.ज.(ब)-महिला ॥ मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
BH | ९२९ PARVATI KASHINATH पार्बेती काशिनाथ आनंदकर बि.जा.(अ) बि.जा.(अ)-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
ANANDKAR 
१४६ | ९३२ VARSHA BHARAT PATIL वर्षा भरत पाटील आ.दुघ. आ.दुघ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
१४७ | ९३६ | PRIYANKA VILAS BHOSALE प्रियांका बिलास भोसले आ.दुघ. आ.दुघ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, मुंब् 
axe | रडड PUJA 1॥६॥ SHENDAGE पुजा त्तानाजी शेडगे आ.दुघ. खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, मुंबई 
| 8x4 | ANJALI DIGAMBAR JADHAV अंजली दिगंबर जाधव आ.दुघ. आ.दुघ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
१५० ९५५ [PRIYANKA RAJESH SHIVANKAR| प्रियांका राजेश शिवणकर अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य अभियंता, सा.ब्ां.प्रा.विभाग, मुंबई 
| 1 
१५१ | ९५७ | VAISHNAVI SIDDHESHWAR वैष्णबी सिद्धेश्वर भोसले AZT. आ.दु,घ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
BHOSALE 
१५२ | ९६३ RESHMA POPAT YADAV रेश्मा पोपट यादव आ.दुघ. आ.दु.घ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, मुंब 
१५३ | &&¥ | ANUJAANANDRAO BHOSALE अनुजा आनंदराव भोसले आ.दुघ. आ.दुघ.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
we | ९६७ NIHAL ADAM MUJAWAR निहाल आदम मुजावर इ.मा.ब. इ.मा.ब.-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
१५५ | ९६९. {PRAMODINI DHANAJ! KAMBLE धनाजी कांबळे अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
१५६ | ९७४ | GIRUABAJRANG SHIVANKAR | गिरिजा बजरंग शिवणकर अ.जा. अ.जा.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
१५७ | ९८० RUSHIKESH ANKUSH रुषिकेश अंकुश सिद्धगावली TAD खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
SIDOHAGAVALI 
१५८ | ९७०५ | YOGITAVITTHAL ASAWALE योगिता विठठल आसबले अ.ज. अ.ज.-महिला मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
१५९ | १०१८ PRAJWAL MAHENDRA प्रज्वल महेंद्र भोसले अ.जा. अ.जा.-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, Fe 
BHOSALE 
१६० | १०२३ | SACCHIDANAND BALASAHEB | सच्चिदानंद बाळासाहेब पाटील खुला खुला-मा.से. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
PATIL 
१६१ | १०३१ | AKSHAY FULCHAND SUTAR अक्षय फुलचंद सुतार इ.मा.व. इ.मा.ब.-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्रिभाग, मुंबई 
१६२ | १०३८ | PRASHANT MANSING PAWAR प्रशांत मानसिंग पवार वि.जा.(अ) खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रिभाग, मुंबई 
१६३ | ९४२९ | DIPALIDATTU SANGALE पाली दत्तू सांगळे भ.ज.(ड) खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
rex | १०५० PRATHAMESH प्रथमेश चंद्रकांत सुतार | खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.बिभाग, मुंबई 
CHANDRAKANT SUTAR 
१६५ | १९०५५८ RUTURAJ NITIN PADWALE रुतुराज नितीन पडवळे खुला अनाथ- संस्थाबाह्य मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.ब्रिभाग, मुंब 
१६६ | १०८७ RAM SHETU RATHOD राम शेतू राठोड खुला खुला-मा.सै. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ब्रभाग, मुंब 
१६७ | १०५८ | VYANKATESH SHREENIVAS व्यंकटेश श्रीनिबास साळुंखे खुला खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्रिभाग, मुंब 
SALUNKHE 
a L 


Page 7 of 9 


शि क्र. | गुणवत्ता = नाव इंग्रजीतू शिश नाव मराठीतू मूळ प्रव = निवडीचा प्रव पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिक 
क्रमांक विभाग 
--न--- > 
१६८ | १९०५९ [AMITRAMCHANDRACHAVAN| अमित रामचंद्र चव्हाण RE, खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
| १६९ | ७६५ INDRAJIT SANJAY MORE इंद्रजित संजय मोरे आ.दुघ. खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
om | 7 a a 
१७० | १०६७ AJIT BALASO KHOT अजित बाळासो खोत आ.दुघ. खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
१७१ | ९७१ | 50९ BHALACHANDRA सुरज भालचंद्र क्षीरसागर इ.मा.ब. इ.मा.ब.-भूकंपग्रस्त  ॥ मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, मुंब 
KSHIRSAGAR 
ला अभियंता, रा o 
१७२ | १०८० | AARTIKONDAJI KARVANDE आरती कोंडाजी करवंदे अ.ज. अ.ज.-महिला मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, मुंब 
१७३ | oct | SAMARTH PANDURANG PATIL समर्थ पांडुरंग प खुला खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा. , मुंब 
tox | १०९० | NITIN BHANUDAS TANGADE नितीन भानुदास तांगडे खुला खुला-मा. सै. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
१७५ | ११९०४ | RUSHIKESH KAILAS PADUL रुषिकेश कैलास पाडुल आ.दुघ. खुला-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
१७६ | १९०६ | PRADIP MARUTI UKIRDE प्रदिप मारुती उव खुला खुला-मा.सै. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
| i _ —_ 1_____________ न 
१७७ | शशन्ट PAWAN KRISHNATH पवन कृष्णनाथ इंगवले आ.दुघ. आ.दुघ.-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
INGAWALE 
१७८ । ११९१ | RUSHIKESHBALASAHER | रुषिकेश बाळासाहेब काळेवाघ अ.जा. अ.जा.-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
KALEWAGH 
१७९ 1 १११३ SACHIN BABASAHEB सचिन बाबासाहेब बनसोडे अ.जा. अ.जा.-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
BANASODE 
शीण शी शी "शशश? अभियंता. > रज 
१८० | Ree SACHIN MAHIPAT MORE सचिन महिपत मोरे खुला खुला-मा.सै. मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, मुंब 
१८१ | १११५ JAYA SATISH JADHAV जया जाधव आ.दुघ. आ.दुध.-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
१८२ | ११९७ | MEGHSHAM DHANRAI KET मेघशाम धनराज केत आ.दुघ. आ.दुघ.-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.ख्रिभाग, मुंब 
१८३ | १९२२ r HARSHADA MADHUKAR हर्षदा मधुकर बंडगर भ.ज.(क) भ.ज.(क)-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
BANDGAR 
१८४ | ११२३ | SUSHANT DAGADU PATIL सुशांत दगडू पाटील FEEL. आ.दुघ.-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
| 
१८५ | 2224 | SAGAR UTTAM GAIKWAD सागर उत्तम गायकवाड अ.जा. अ.जा.-भुकंपप्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
१८६ | ९९२६ VINAYAK RAGHUNATH विनायक रघुनाथ मोलबडे इ.मा.ब. इ.मा.ब.-भूकंपग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्राबिभाग, मुंब 
MOLAWADE 
१८७ | ११३० | MILIND BABURAV DONGARE मिलिद बाबुराव डोंगरे अ.जा. अ.जा.-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, a 
य. { 
१८८ | ११३३ |. PRAVINSUDAM SHINDE प्रबीण सुदाम शिंदे इ.मा.व. अनाथ- संस्थाबाह्य मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
| _ | a 
१८९ | ११३७ | PRANAV PRAVIN BHOSALE प्रणव प्रवीण भोसले इ.मा.ब. इ.मा.व.-खेळाडू मुख्य , सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
ए९० | ३० NAMDEV HARIBHAU नामदेब हरिभाऊ शेळकांडे अ.ज. अ.ज.-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
SHELKANDE 
१९१ | शड | VITTHAL KALLAPPA SHINDE fage कल्लाप्पा शिंदे इ.मा.ब. खुला-मा.सै. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 


Page 8 of 9 


पदस्थापना द्यावयाचा सा.बां.प्रादेशिक 


शि .क्र. गुणवत्ता — — मूळ 
क्रमांक बिभाग 
एरर | xe |. SHYAMAL SANTOSH UBHE श्यामल संतोष उभे अ.ज. अ.ज.-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
१९३ | शश्डॅट AJAY RAMU GENGAJE अजयराम्‌ अ.ज. अ.ज.-प्रकल्पग्रस्त मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.व्रिभाग, मुंब 
ToT मिलिद अथियंता. > रज -| 
१९४ | ११५८ | MILIND MARUTI MATKAR मिलिद मारुती मतकर आ.दुघ. खुला-मा.सै. मुख्य , सा.बा.प्रा.विभाग, मुंब 
१९५ । ११५९ | RANJITPANDURANG GORE रंजीत पांडुरंग गोरे AZ, खुला-मा.सै. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
१९६ | १९१६५ SUBHASH RAJARAM सुभाष राजाराम साळुंखे आ.दुघ. खुला-मा.से. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
SALUNKHE 
१९७ | ११६८ |DHANASHRIASHOK TARALKAR| धनश्री अशोक तारळकर वि.मा.प्र. बि.मा.प्र.-खेळाडू मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.विभाग, मुंबई 
१९८ | ११८३. | VITTHAL DHONDIBA JADHAV विडल खुला-मा.सै. मुख्य अभियंता, सा.बा.प्रा.ब्रिभाग, Fa 
१९९ | शशटड | ARUN KUNDLIK PAYGHAN अरुण कुंडलिक पायघन आ.दुघ. खुला-मा.सै. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुं 


२०० DINESH RAMCHANDRA दिनेश रामचंद्र परमाले इ.मा.ब. खुला-मा.सै. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 
PARMALE 

२०१ | ११८६ | NANASOBHIKAIICHOUGALE | नानासो भिकाजी चौगले खुला खुला-मा.से. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 

२०२ | ११९१ | DEVIDAS SHANKAR JADHAV देविदास शंकर जाधव a1) खुला-मा.सै. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 

२०३ | १२५७ PRAVIN RAMESHRAO प्रबोण रमेशराब तिरमारे इ.मा.व. खुला-मा.सै. मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंब 
TIRMARE 

२०ड | १३३४. | SUSHMA MOHAN PATIL सुषमा मोहन पाटील खुला खुला-अंशकालीन मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, मुंबई 


Page 9ofS 


